सामाजिक वनीकरण विभाग, अमरावती 
येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सामाजिक 
वनीकरण परिक्षेत्र, भातकुली या पदास 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२२/प्र.क्र.९९/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक- मकोनि-१०००/प्र.क्र.४४/०५/कोषा-प्र-५, 

दि.०४.०१.२००६. 

२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक- संकिर्ण-१००९/प्र.क्र.२६/कोषा प्र-५, 
दि.२४.०६.२००९. 

3) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- एफएमएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.२१.०९.२०२१. 

४) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या कार्यालयाचे 
पत्र क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.०७/१५१/२०२२-२३, दि.१३.०९.२०२२. 


प्रस्तावना - 

शासनाच्या वन विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्त्यांची देयके 
फेब्रुवारी-२००६ पासून इतर विभागाच्या PHARMA कोषागारातून पारित करण्याबाबतचा निर्णय वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील दि.०४.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. यानुसार 
महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधीळ नियम १३ नुसार व नियम १५(३) नुसार विभागातील आहरण 
व संवितरण अधिकाऱ्यांची यादी महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात येते. यानुसार वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांच्या याद्या प्रसिध्द करण्यात 
आल्या आहेत. 

संदर्भ क्र. ३ येथील महसूल व वन विभागाच्या दि.२१.०९.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वन 
विभागातील पदांच्या सुधारित आकृतीबंधात पदांचे पुनर्गठन करण्यात आले आहे. त्यानुसार सामाजिक 
वनीकरण विभाग, अमरावती येथील भातकुली परिक्षेत्राकरीता -वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांचे १ नवीन पद 
उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. 

त्या अनुषंगाने प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ 
क्र.४ येथील पत्रान्वये वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र, भातकुली या पदास आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणुन घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्या अनुषंगाने सदरहू 
पदास "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या संदर्भ क्र.४ येथील पत्रान्वये 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ यथील दि.०४.०१.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार सामाजिक 
वनीकरण विभाग, अमरावती येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी, सामाजिक वनीकरण परिक्षेत्र, भातकुली या पदास 
त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्त्याची देयके पारित करण्यासाठी आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२२/प्र.क्र.९९/फ-२ 


अ.। TATA Ad | आहरण व संवितरण अधिकारी मुख्यालय जवळचे उपकोषागार 
क्र. घोषित करावयाचे पदनाम ठिकाण कार्यालयव 
सांकेतांक क्र. 
7 सामाजिक | वनपरिक्षेत्र धिकारी, सामाजिक | भातकुली | वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, 
वनीकरण, वनीकरण परिक्षेत्र, भातकुली अमरावती (सांकेतांक क्र.६१०१) 
अमरावती 


तथापि, आहरण व संवितरण अधिकारी सांकेतांक क्रमांक प्राप्त करुन घेण्यासाठी संबंधित क्षेत्रिय 
कार्यालयाने वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ येथील दि.२४.०६.२००९ रोजीच्या शासन परिपत्रकात नमूद 
केलेल्या कार्यवाहीचा अवलंब करावा. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.८/२०२३/को.प्र.५, दि.१२.०१.२०२३ नुसार वित्त 
विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२३०२०१११३४२१५६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL PANDURANG * 
PANDHARE 


( सुनिल पांढरे ) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
४. वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, अमरावती. 

५. विभागीय वन अधिकारी, सामाजिक वनीकरण, अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
७. संचालक, लेखा व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 

८. वरिष्ठ लेखा कोषागार अधिकारी, नागपूर / मुंबई. 

९. सहसंचालक, (तांत्रिक) लेखा व कोषागार, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

११. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्र-५, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


